मा. मुंबई उच्च न्यायालयातील 
न्यायमुतींना देय भ्रमनध्वनी/दुरध्वनी 
प्रतिपुर्तीत क्लाऊड स्टोरेज, uta व 
इतर सुविधा समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२२/३३७/प्र.क्र.9९/का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १६ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा - 
१) प्रबंधक, मुळ शाखा, मुंबई उच्च न्यायालय यांचे पत्र क्र. ०/॥/॥७/२६०/२०२२, 
दि. २५/०७/२०२२. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. टिईएल-१०९९/प्र.क्र.८७/९९/२२, 
दि. २०/१०/२००३ 
३) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/सं.क्र.११८०/का.४, 
दि. १/०४/२०१९. 
४ शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, क्र. ७॥)-॥-०६०/३/२०१७, 
दि. १९/०६/२०१९. 
प्रस्तावना - 


संदर्भाधीन शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि. २०/१०/२००३ अन्वये मा. मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या VMI उच्च न्यायालयाचे मा. मुख्य न्यायमुर्ती ठरवतील त्या मर्यादेपर्यंत 
भ्रमणध्वनी व दुरध्वनी देयकाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय करण्यात आळी आहे. मा. न्यायमुर्तीना देय सदर 
भ्रमणध्वनी व दुरध्वनी देयक प्रतिपूर्तीमध्ये (मासिक रु. १०,०००/- च्या मर्यादेत) क्लाऊड स्टोरेज, 
क्लाऊड सर्व्हिसेस, डेटा सर्व्हिसेस तसेच waar aftr मोबाईल व डेस्कटॉप अप्लीकेशन 
खरेदी यांचा VAS करण्याचा प्रस्ताव उच्च न्यायालय प्रशासनाने संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास 
सादर केला होता. सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय- 

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
दि. २०/१०/२००३ अन्वये देय मोबाईल /दुरध्वनी देयकाच्या प्रतिपूर्तीत (मासिक रु. १०,०००/- च्या 
मर्यादेत) क्लाऊड स्टोरेज, क्लाऊड सर्व्हिसेस, डेटा सर्व्हिसेस तसेच सबस्क्रिछान आणि मोबाईल 
व डेस्कटॉप अप्लीकेशन खरेदी यांचा समावेश करण्यास याअन्वये शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. UAV sap क्लाऊड स्टोरेज, क्लाऊड सर्व्हिसेस, डेटा सर्व्हिसेस तसेच 
सबस्क्रिप्ठान आणि मोबाईल व डेस्कटॉप अँप्लीकेडान सेवा व खरेदीसंदर्भात संदर्भ क्र. ३ येथे नमूद 
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या दि. १९/०६/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये तसेच त्या विभागाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांन्वये विहित तरतूदींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२२/३३७/प्र.क्र.9७९/का.४ 


३. प्रस्तुत आदेश हे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३९/२०२२/२२, 
दि. २२/०८/२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८६३/२०२२/व्यय-५, 
दि. ०८/०९/२०२२ अन्वये प्राप्त त्या विभागाच्या सहमतीने तथा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०५१८०९३५६४१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by PRAVIN ARUN KUMBHOJKAR 
IT OF MAH: 


PRAVIN ARUN - ct | 

KUMBHOJKARS/- See once 
(प्रविण अ. कुंभोजकर) 

उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


AND JUDICIARY 


प्रत, 
१. महाप्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
३. प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ,औरगाबाद. 
४. प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ, नागपूर. 
५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-दोन, नागपूर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/नागपूर. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०.कक्ष अधिकारी, कार्यासन २२-सामान्य प्रशासन विभाग/व्यय- ५- वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अधिकारी का. 23/28, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


